अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१८-२०१९ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९१, 
स्थानिक संस्था, नगरपालिका इत्यादींना 
सहाय्य-महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, याच्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने - (स्थानिक क्षेत्र) 
(09)(04) नियमित आस्थापना 

(2294 १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११६/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २० ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा :- 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिळ,२०१८ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनेतर 
खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना 
सहाय्य महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने-(स्थानिक क्षेत्र) (०१) (०५) नियमित आस्थापना 
(२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ करिता ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) साठी रुपये १०,२३,२८,०००/- इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


२. वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील विहित अटी व शा्तींची 
पूर्तता करणा-या जिल्हा परिषदांना चाळू आर्थिक वर्षात उपरोक्‍त लेखाशिर्षातर्गत निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११६/पापु-२३ 


शासन निर्णय:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील 
वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने-(स्थानिक क्षेत्र) ०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टाखाली रुपये १८,००,०००/- (अक्षरी रुपये अठरा लाख फक्त ) इतके अनुदान मुख्य 
लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी 
संबंधित जिल्हा परिषदेने ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचा-यांचा प्रवास खर्च, 
कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी, पेट्रोल/तेळ/वंगण या बाबींसाठी आवश्‍यकतेनुसार वापरावा. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी 
विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. वितरीत केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च 
होणार नाही याची दक्षता संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर 
निधी ज्या प्रयोजनासाठी वितरीत केला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता 
घेण्यात यावी. 


3 सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला 
जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. 


8. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
2 Us, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११६/पापु-२३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥8/99॥॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२०११३६०५५०२८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb 8 Hajare 
DN: c=IN, o=Government Of 


B a | a S a h e b Maharashtra, ou=Water Supply and 
Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119 


e 
B H aj a | e b5f2d93940a592bd8a91d2970b2470 


2e05968e19f, cn=Balasaheb B Hajare 
Date: 2018.08.20 13:39:27 +05'30' 


बाळासाहेब बा.हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड 
४. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
५. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड 
६. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद 
जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,औरंगाबाद 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, बीड 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 
११. उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग, जिल्हा परिषद, बीड 
१२. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 
१३. वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 
१४. कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१५. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
१६. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


